AT. ६३ रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/ड७-३०३/एमबीआय/२००३-०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


खुघवार, ऑगस्ट २४, २००५/भाद्र २, शके ९९२७ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-अ 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई woo ०३२, दिनांक Ww ऑगस्ट २००५ 

ayer 

मोटार वाहने अधिनियम, १९८८. 
क्रमांक एम.व्ही.आर.०१०३/९०६/प्र.क्र.--७५/परि-२.--मोटार वाहने अधिनियम, १९८८(१९८८ 

चा ५९) च्या कलम १३८(२) (जे) अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा आणि 
त्याबाबत शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र मोटार वाहने 
नियम, १९८९ मध्ये आणखोन सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुढील प्रारूप नियम 
करण्याचे योजिले आहे. याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम २१२ चे पोट-कलम (१) अन्वये 
आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्वीच प्रसिद्ध करण्यात आलेले पुढील नियम करीत आहे :-- 


१, या नियमास महाराष्ट्र मोटार वाहने (चौथी सुधारणा) नियम, २००५ असे संबोधण्यात 
येईल. 


(४१६) 
भाग चार-अ-- ८५ ; [किंमत : रुपये ७.००] 


wes महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा. ऑगस्ट २४, ९००५/भाद्र २, शके १९२७ [भाग घार-अ 


२. महाराष्ट्र मोटार बाहने नियम, १९८९ (यात यानंतर त्यांचा “ मुख्य नियम ” असा निर्देश 
केलेला आहे.) च्या नियम २०, पोट-नियम (१) खंड (८) मध्ये पुढील मजकूर समाविष्ट करण्यात 
येत आहे :-- 

“ या व्यतिरिक्त जर राज्य शासन, या संदर्भात बिशेष कारण विचारात घेऊन या नियमात 
नमूद केलेल्या गणवेषाव्यतिरिक्‍्त इतर विशेष गणवेश परिधान करण्यास वाहन चालकास 
परवानगी देण्याबाबत राज्य शासन राजपत्रान्वये आदेश काढू शकेल. ” 

३. सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियम ३४ aster खंड (४) मध्ये पुढील मजकूर 
समाविष्ट करण्यात येत आहे :-- 

“ या व्यतिरिक्त जर राज्य शासन, या संदर्भात विशेष कारण विचारात घेऊन या नियमात 
नमूद केलेल्या गणवेषाव्यतिरिक्‍त इतर विशेष गणवेश परिधान करण्यास वाहकास परवानगी 
देण्याबाबत राज्य शासन राजपत्रान्वये आदेश काढू शकेल. ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


रमेश शिंदे, 
शासनाचे उप सचिव. 


SATA] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा. ऑगस्ट २४, २००५/भाद्र २, शके १९२७ wee 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 24th August 2005 


NOTIFICATION 
Moror VEHICLES Act, 1988. 


No. MVR. 0103/906/CR-75/TRA-2.--In exercise of the powers 
conferred by sub-section (1) and clause (/) of sub-section (2) of 
ection 138 of the Motor Vehicles Act, 1988(59 of 1988) and of 
all other powers enabling it in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby makes the following rules further to amend 
the Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989, the same having 
been previously published as required by sub-section (1) of 
section 212 of the said Act, namely :— 


1. These rules may be called the Maharashtra Motor Vehicles 
(4th Amendment) Rules, 2005. 


2. In rule 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989, 
(hereinafter referred to as “the Principal rules”), in sub-rule 
(1), in clause (viii), after the existing proviso the following 
proviso shall be added, namely :-— ; 


“Provided further that, the State Government on considering 
any special reasons may, by order in the Official Gazette, allow 
drivers of such vehicles to wear any special uniform as may be 


specified in such order, other than the uniform specified in thi 
clause.” 


8. In rule 34 of the principal rules, in clause (iv), after the 
existing proviso the following proviso shall be added, namely :— 


“Provided further that, the State Government on considering 

‘ any special reasons may, by order in the Official Gazette, allow 

conductors of such vehicles to wear any special uniform as may 

be specified in such order, other than the uniform specified in 
this clause.” : 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 
RAMESH SHINDE, 


ara पध्यबती मुद्रणालय, मुंबई 


